सेवलद गार्शिन 


Codaner 


प्रवासी बेडकी 


E 


:: 


11月 


LL 


人 


- 


11 


- 


-- 


- 


- 


. 


- 2 


: 


: 


: 


:| 


| 


。 


सेवलद गार्शिन 


प्रवासी बेडकी 


अनुवादः अनिल हवालदार 
चित्रेः निकिता चारूशिन 


रादुगा प्रकाशन 
मॉस्को 


लोकवाङ्मय गृह प्रा . लि . 


मुंबई 


कोणे एके काळी एक बेडकी रहात होती . पाणथळ 
जागी ती बसायची , केंबरे आणि डास पकडून मटकावायची . 
वसंताच्या मोसमात आपल्या इतर मैत्रिणींबरोबर डरांव डरांव 
आवाज करीत मोठ्यांदा ओरडायची . अशा रीतीने सारे 
आयुष्यभर ती सुखात राहिली असती - अर्थात एखाद्या 


करकोच्याने तिला गट्ट केले नसते तर ! पण एक दिवस 
अशी घटना घडली , की तिचे सारे जीवन बदलून गेले . 

त्या दिवशी पाण्यामधून वर आलेल्या एका खडकाच्या 
सुळक्यावर बसून कोमट , झिमझिम पावसाचा आनंद ती 
लुटत होती . 
___ " कित्ती कित्ती छान पाऊस पडतोय आज ! " तिच्या 
मनात विचार आला . " जगण्यात किती मौज आहे ! " 


तिच्या ठिपकेदार , चकचकीत पाठीवर पाऊस पडत होता . पावसाचे थेंब तिच्या पोटाखाली 
आणि पायामागे निथळत होते . वातावरण एवढे प्रसन्न होते की , अतिआनंदाने डरांव डरांव 
जओरडण्याची तिला खूप इच्छा झाली . पण सुदैवाने तिला आठवण झाली की , तो शरदाचा मोसम 
होता व बेडक्या शरदात ओरडत नाहीत - त्या फक्त वसंतामध्ये ओरडतात . म्हणून तिने आपली 
इलाव डराव गिळून टाकली आणि गप्प बसून ती पावसाची मजा लुटू लागली . 

अचानक डोक्याच्या वरच्या दिशेने एक बारीक , शीळ मारल्यासारखा आवाज तिला ऐकू 
आता.. जंगली बदकांची अशी एक जात आहे , जी हवेतून उडत जात असताना त्यांच्या पंखांचा 
शीट घातल्यासारखा आवाज होतो . ही बदके सर्वसाधारणपणे खूप उंचीवरून उडत जातात . 
ल्यामुळे ती सहसा दिसत नाहीत ; फक्त आवाजावरून त्यांचा कळप कोठे आहे ते समजते . 
दाबढी मात्र बदके खाली आली व हवेत एक वर्तुळ काढून नेमकी बेडकीचे घर असलेल्या 
सामाधीवर उतरली . 

ज्वार -स्वाक् ! ” एक बदक म्हणाले . " आपल्याला अजून खूप लांब जायचंय . तेव्हा इथं 
काहीतरी दाऊ या ! " 


. हे ऐकताच बेडकी पटकन पाण्यात लपली . तिच्यासारख्या मोठ्या , गलेलठ्ठ बेडकीला बदके 
खाणार नाहीत हे तिला माहीत होते , तरीही खडकाखाली लपणे अधिक इष्ट होते . 

पण ती बदके कोठे चालली होती हे माहीत करून घेण्याची बेडकीला उत्सुकता लागली 
होती . म्हणून थोड्या वेळानंतर तिने आपला बटबटीत डोळ्यांचा चेहरा पाण्याबाहेर काढण्याचे 
धाडस केले . 
___ “ क्वाक्-क्वाक् ! ” दुसरे बदक म्हणाले . " थंडी पडायला लागलीय . दक्षिणेला लौकर गेलं 
पाहिजे ! लौकर दक्षिणेला चला ! 

त्या बदकाच्या म्हणण्याला दुजोरा देण्यासाठी इतर सर्व बदके मोठमोठ्यांदा क्वाक् -क्वाक् 
ओरडू लागली . 
____ " बदकांनो , मला माफ करा , पण दक्षिण म्हणजे काय ? तुम्ही उडत जाणार आहात ती ? " 
बेडकीने घाबरटपणे विचारले . 
___ बदकांनी बेडकीला घेराव घातला . तिला खाऊन टाकावे असा पहिला विचार त्यांच्या मनात 
आला . पण नंतर प्रत्येक बदकाला वाटले की , ती बेडकी फारच मोठी होती व घशात अडकून 
बसली असती . मग सारी बदके आपले पंख फडफडवीत एकाच वेळी किंचाळू लागलीः 
___ “ दक्षिणेत खूप छान आहे ! आत्ता तिथं उबदार हवा आहे . सुंदर सुंदर उबदार पाणथळी 
आहेत . गुबगुबीत किडे आहेत ! खरंच , दक्षिणेत फार छान आहे ! " 

त्यांच्या उत्तेजित आरोळ्यांनी 
बेडकीचे कान बधीर झाले . सरतेशेवटी 
कसेबसे तिने त्यांना गप्प केले व 
इतरांपेक्षा थोड्या जास्त अक्कलवान 
दिसणाऱ्या बदकाला तिने दक्षिणेबद्दलची 
माहिती विचारली . 

त्या बदकाने जेव्हा दक्षिणेची माहिती 
सांगितली तेव्हा बेडकीला जाणवले की , 
दक्षिण खरोखरीच अद्भ त भूमी होती . 
पण तरीही बेडकीचा स्वभाव फार सावध 
होता . म्हणून खात्री करून घेण्यासाठी 
तिने विचारले : 

“ तिथं केंबरं आणि डास आहेत 
ना ? " 
___ " अरे बापरे ! ढगच्या ढग आहेत 
त्यांचे ! " बदक उत्तरले . 


第g 


} 


, 


花 


बेडकी आनंदाने डरांव डरांव ओरडली . पण झटकन तिने आसपास वळून पाहिले व शरदा 
मध्ये आपण ओरडल्याचे आपल्या मैत्रिणींनी ऐकले नाही , याची खात्री करून घेतली . एकदा 
तरी डरांव केल्याविना तिला राहवले नव्हते . “ मला घेऊन चला ना तुमच्याबरोबर ! ” ती 
बदकांना म्हणाली . 

" कमाल आहे ! " बदक ओरडले . “ कसं न्यायचं तुला आमच्याबरोबर ? तुला पंख नाहीत ! " 
" तुम्ही केव्हा उडणार ? " बेडकीने विचारले . 

" लौकरच ! लौकरच ! " सगळी बदके ओरडली . " क्वाक् ! क्वाक्-क्वाक् ! इथं थंडी वाजते . 
दक्षिणेकडं जायचं ! लौकर दक्षिणेकडं ! " 

" मला विचार करायला पाच मिनिटं वेळ द्या , " बेडकी म्हणाली . " मी आत्ता परत येते . 
तेवढ्यात मला नक्की काहीतरी युक्ती सुचेल ! " 

तिने खडकावरून परत पाण्यात सूर मारला व विचार करण्यात कसलाही व्यत्यय 
येऊ नये म्हणून तिने स्वतःला पूर्णपणे चिखलात बुडवून घेतले . पाच मिनिटे संपली . बदकांनी 
उड्डाण करायचे ठरविले , तेवढ्यात बेडकी उडी मारून खडकावर परतली . तिचा चेहरा उजळला 
होता – अर्थात बेडकीचा चेहरा जेवढा जास्तीत जास्त उजळू शकतो तेवढा ! 

" मी विचार केला आणि मला एक युक्ती सुचलीय , " बेडकी म्हणाली . " तुमच्यापैकी दोघांनी 
आपल्या चोचीमध्ये एक डहाळी धरायची आणि त्या डहाळीला मधोमध मी लोंबकळत राहीन . 
तुम्ही उडत उडत मला घेऊन जायचं . मात्र एकच गोष्ट सांभाळली पाहिजे : तुम्ही क्वाक् क्वार 
ओरडायचं नाही आणि मी डरांव डरांव करायचं नाही . मग सारं काही छान पार पडेल ! " 

एखाद्या बेडकीला हजारो मैल लांबपर्यंत चोचीमध्ये धरून वाहून न्यायचे आणि एकदाही 
क्वाक्-क्वाक् ओरडायचे नाही , ही काही फारशी मजेची बाब नव्हती . पण तरीही , त्या बेडकीच्या 
हुषारीचे बदकांना कौतुक वाटले. व बेडकीला आपल्याबरोबर नेण्यास सर्व बदकांनी मान्यता 


दिली . दर दोन तासांनी त्यांनी पाळी बदलायचे ठरविले . बदकांची संख्या खूप होती व बेडकी 

कटीच होती , त्यामुळे पुनःपुन्हा लौकर पाळी आली नसती . त्यांनी एक छान , बळकट डहाळी 
शोधली . दोन बदकांनी आपल्या चोचीमध्ये डहाळीची टोके पकडली व बेडकीने मध्यभागी डहाळी 
ताडात धरली . बदकांचा सगळा कळप वर 
आकाशात उडाला . 

बदके आकाशात एवढी उंच उडाली की , 
देडकांचा जीव घाबराघुबरा झाला . शिवाय 
मानी उहाळी समांतर रेषेत धरली नव्हती व 


A 


BREEDY 


Axia 


डहाळीला सतत हिसके बसत होते . बिचारी बेडकी कागदी — विदूषकाप्रमाणे हवेत 
लटकत होती . आपली पकड सुटेल आणि खाली जमिनीवर आपण आपटून 
मरू अशा भीतीने तिने सर्व शक्ती एकवटून डहाळीभोवती गच्च जबडा आवळला होता . असे 
होते तरी ह्या विचित्र अवस्थेची लौकरच तिला सवय झाली व आपल्या सभोवती पहायला तिने 
आरंभ केला . डहाळीला लोंबकळल्यामुळे खालून वेगाने जाणारी मैदाने , कुरणे , नद्या आणि टेकड्या 
यांचे नीटस दर्शन बेडकीला घडत नव्हते . पण तरीही ती थोडेसे मागे वळून व वरच्या बाजूला 
पाहू शकत होती . तेवढ्यामुळेसुद्धा तिला आनंद होत होता आणि अभिमान वाटत होता . 

" किती झकास युक्ती सुचली मला , " बेडकी स्वतःशी म्हणाली . 

दरम्यान , बेडकीला घेऊन उडणाऱ्या सर्वांत पुढील जोडीमागील इतर बदके मोठमोठ्यांदा 
ओरडून बेडकीच्या चातुर्याचे कौतुक करीत होती . 
___ “ आमची बेडकी खुपच हुषार आहे , " बदके म्हणाली . “ आमच्या बदकांमध्येसुद्धा एवढी 
हुषार बदकं फारशी नाहीत ! " 

त्यांचे आभार मानावे अशी बेडकीला इच्छा झाली . पण वेळीच तिला आठवले की , जर 
तिने आपले तोंड उघडले , तर त्या प्रचंड उंचीवरून ती खाली कोसळेल . तिने आपला जबडा 
आणखीच गच्च आवळला व ती चूप राहिली . सबंध दिवसभर ती अशीच लटकत राहिली . 
उडता उडता बदके आपली पाळी बदलत होती . एका जोडीकडून दुसऱ्या जोडीकडे डहाळी मोठया 
चपळाईने देत होती . अशी अदलाबदल होताना बेडकीला खूप भीती वाटायची व भीतीने डरांव 
डरांव ओरडावेसे वाटायचे . पण तिला धीर धरणे भाग होते आणि तसा तिने धीर धरला . 


SNEPAL 


डहाळीला सतत हिसके बसत होते . बिचारी बेडकी कागदी - विदूषकाप्रमाणे हवेत 
लटकत होती . आपली पकड सुटेल आणि खाली जमिनीवर आपण आपटून 
मरू अशा भीतीने तिने सर्व शक्ती एकवटून डहाळीभोवती गच्च जबडा आवळला होता . असे 
होते तरी ह्या विचित्र अवस्थेची लौकरच तिला सवय झाली व आपल्या सभोवती पहायला तिने 
आरंभ केला . डहाळीला लोंबकळल्यामुळे खालून वेगाने जाणारी मैदाने , कुरणे , नद्या आणि टेकड्या 
यांचे नीटस दर्शन बेडकीला घडत नव्हते . पण तरीही ती थोडेसे मागे वळून व वरच्या बाजूला 
पाहू शकत होती . तेवढयामुळेसुद्धा तिला आनंद होत होता आणि अभिमान वाटत होता . 

" किती झकास युक्ती सुचली मला , " बेडकी स्वतःशी म्हणाली . 

दरम्यान , बेडकीला घेऊन उडणाऱ्या सर्वांत पुढील जोडीमागील इतर बदके मोठमोठ्यांदा 
ओरडून बेडकीच्या चातुर्याचे कौतुक करीत होती . 

_ “ आमची बेडकी खूपच हुषार आहे , " बदके म्हणाली . “ आमच्या बदकांमध्येसुद्धा एवढी 
हुषार बदकं फारशी नाहीत ! " 

त्यांचे आभार मानावे अशी बेडकीला इच्छा झाली . पण वेळीच तिला आठवले की , जर 
तिने आपले तोंड उघडले , तर त्या प्रचंड उंचीवरून ती खाली कोसळेल . तिने आपला जबडा 
आणखीच गच्च आवळला व ती चूप राहिली . सबंध दिवसभर ती अशीच लटकत राहिली . 
उडता उडता बदके आपली पाळी बदलत होती . एका जोडीकडून दुसऱ्या जोडीकडे डहाळी मोठ्या 
चपळाईने देत होती . अशी अदलाबदल होताना बेडकीला खूप भीती वाटायची व भीतीने डरांव 
डरांव ओरडावेसे वाटायचे . पण तिला धीर धरणे भाग होते आणि तसा तिने धीर धरला . 


TE 


संध्याकाळी बदकांचा कळप एका पाणथळीवर उतरला 
व रात्रभर तेथेच मुक्काम करण्याचे त्यांनी ठरविले . पहाटे 
त्यांनी परत उड्डाण केले . मात्र ह्यावेळी बेडकीने समोरील 
दिशेने चेहरा धरला होता . पूर्वीप्रमाणे मागच्या दिशेने 
ठेवला नव्हता . त्यामुळे खालचे देखावे दिसत होते . पिके 
कापलेल्या शेतांवरून , पिवळ्या जंगलांवरून आणि पिकांच्या 
गंजी रचलेल्या खेड्यांवरून बदके उडत होती . लोकांच्या 
बोलण्यांचे आवाज त्यांना ऐकू येत होते . रायची झोडपणी 


करणान्या मोगऱ्यांचे आवाज ऐकू येत होते . बदकांचा कळप पाहण्यासाठी माणसे माना उंचावीत होती व 
ह्या कळपात काहीतरी विचित्र आढळल्यामुळे आपल्या हातांनी खुणा करून इतरांचे त्याच्याकडे 
लक्ष वेधीत होती . जमिनीच्या अगदी जवळून , खूप खालून आपण उडत जावे , लोकांनी आपल्याला 
पहावे आणि ते आपल्याविषयी काय बोलतात ते ऐकावे , असे बेडकीला फार फार वाटत होते . 
पुढच्या मुक्कामाच्या वेळी ती बदकांना म्हणाली : 

" आपण थोडं खालून उडू शकणार नाही का ? एवढ्या उंचीवर मला घेरी येते आणि 
अचानक तशी घेरी येऊन मी खाली पडेन अशी मला भीती वाटते . " 
___ एवढ्या उंचीवरून न उडण्याचे दयाळू बदकांनी त्या बेडकीला आश्वासन दिले . दुसऱ्या दिवशी 
ती बदके एवढी खालून उडत होती की , जमिनीवरची माणसे काय बोलत होती ते त्यांना सहज 
ऐकू येत होते . 

" पहा , पहा , " एका खेड्यातील मुले ओरडली . “ पहा , बदकं एका बेडकीला घेऊन 
चाललीत ! " 

बेडकीने त्यांचे ओरडणे ऐकले व तिचे काळीज धडधडले . 
" पहा , पहा , " पुढच्या खेड्यातील मुले ओरडली . " असं कधी दिसलं नव्हतं ! " 

ही युक्ती बदकांची नसून आपली होती हे त्या मुलांना समजेल का ? बेडकीच्या मनात येत 
होते . 

" पहा , पहा , " तिस - या खेड्यावरून बदके उडत जात असताना तेथील मुले ओरडली . 
" एवढी झकास युक्ती कुणाला बरं सुचली असावी ? " 

आता मात्र बेडकीला राहवले नाही आणि धोका विसरून ती बेंबीच्या देठापासून किंचाळली : 
" मला ! ही युक्ती मला सुचली ! " 

त्या किंचाळीबरोबरच बेडकी जमिनीकडे फेकली गेली . बदके घाबरून ओरडली . एका 
बदकाने तर खाली कोसळणाऱ्या बेडकीला हवेतच धरण्याचा प्रयत्न केला , पण त्याचा नेम हुकला . 
चारी पाय झटकीत बेडकी ताबडतोब खाली पडली . पण बदके खूप वेगात उडत असल्यामुळे , 
ज्या कठीण रस्त्यावर बेडकी ओरडली होती त्या रस्त्यावर ती पडली नाही , तर आणखी पुढे 
खेड्याच्या शेवटच्या टोकाला पडली . सुदैवाने एका मोठ्या , घाणेरड्या तळ्यात ती बेडकी 
कोसळली . 

ताबडतोब ती पाण्याबाहेर आली आणि खच्चून जोरात किंचाळली . 
" मला ! मला ही युक्ती सुचली ! मला ! " 
पण तिचे ओरडणे ऐकायला तेथे कुणीच नव्हते . तळ्यातील बेडक्या ह्या अचानक कोसळण्याच्या 
आवाजाने घाबरून लपून बसल्या होत्या . आता त्या हळू हळू पाण्याबाहेर येऊ लागल्या 
व ह्या अनोळखी बेडकीकडे आश्चर्याने पाहू लागल्या . 
__ बेडकीने मग त्यांना सारा अद्भत इतिहास सांगितला . सबंध आयुष्यभर आपण कसा विचार 
केला आणि शेवटी प्रवास करण्याची ही अपूर्व युक्ती कशी शोधून काढली ते तिने त्या तळ्यामध्ये 


16 


12 


R: 


5 


राहणाऱ्या बेडक्यांना सांगितले . आपली स्वतःच्या मालकीची बदके होती आणि तिला पाहिजे 
तेथे ती बदके घेऊन जायची , अशा बेडकीने बढाया मारल्या . आपण दक्षिणेला गेलो होतो , तेथे 
खूप सुंदर होते , तिथल्या पाणथळी जागा खूप सुंदर आणि उबदार होत्या , तेथे केंबरांचे ढगच्या 
ढग होते , इतर अनेक प्रकारचे चवदार कीटक होते , इत्यादी थापा तिने मारल्या . 
___ " तुम्ही कशा काय आहात हे पाहण्यासाठी म्हणून मी इथं थांबले , " बेडकी म्हणाली . 
" तुमच्याबरोबर मी वसंतापर्यंत राहीन . तोवर माझी बदकं सुटीवरून परत येतील . त्यांना मी 
रजेवर धाडलंय ! " 

पण बदके कधीच परत आली नाहीत . त्यांना वाटले की , बेडकी त्या कठीण रस्त्यावर 
आपटून मेली . तिच्याबद्दल त्यांना खूप खूप वाईट वाटले . 


. 


са една 


да ата 


- настан 


тауарларды 


В . Гаршин 
ЛЯГУШКА — ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

на языке маратхи 


V . Garshin 
THE FROG WENT TRAVELLING 


in Marathi 


© मराठी अनुवाद , रादुगा प्रकाशन , १९८३ 

सोविएत संघात मुद्रित 


70802 - 103 


031 (01)- 8 , 305 -83 


4803010101 


